RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक १५ ] 


सोमवार, एप्रिल ११, २०१६ / चैत्र २२ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अधिनियम . 


पृष्ठे 


१-३ 


दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


प्रकाश हिं . माळी, 


सचिव , 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११. 


दिनांक ११ एप्रिल २०१६ रोजी 


( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 


महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 

जमीन महसूल 

संहिता , १९ ६६ यात आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
२०१६ चा अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , म्हणून, त्यांनी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१६, प्रख्यापित केला होता ; 


१ ९ ६६ चा 
महा. ४१. 


. 


महा. 
अध्या . ३ . 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 
(१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१६ असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 
( २) तो , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 


१ . 


( १ ) 


भाग चार - १७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ११, २०१६ / चैत्र २२, शके १ ९ ३८ 


सन १ ९ ६६ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


महा. ४१. 


क्रमांक ४१ याच्या 
कलम २५५ ची 

सुधारणा. 


ज्या 


२ . महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त संहिता ” असा केलेला १९ ६६ चा 
आहे ) याच्या कलम २५५ मध्ये , पोट- कलम ( ३) नंतर, पुढील पोट -कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : 
“( ४ ) कोणत्याही 

महसूल 

किंवा भू -मापन अधिकाऱ्यापुढे दाखल केलेले कोणतेही अपील , 
दिनांकास असे अपील दाखल केले असेल त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात 
काढण्यात येईल : 

परंतु , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी २०१६ चा 
दाखल केलेले असे कोणतेही अपील , अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात महा . ११ . 
काढण्यात येईल : 


" 


परंतु आणखी असे की , राज्य शासनास , किंवा जो अपील प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा , 
त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, असे 
कोणतेही अपील निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत , कारणे लेखी नमूद करून , आणखी 
सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल. 

( ५ ) जर अपील प्राधिकारी , पोट - कलम ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत कोणतेही अपील 
पुरेशा कारणाशिवाय निकालात काढण्यात कसूर करील तर , तो , त्यास लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक 
नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल. ”. 


३ . 


उक्त संहितेच्या कलम २५७ मध्ये , 


- 


सन १ ९ ६६ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
४१ याच्या कलम 


“ 


२५७ ची 


( क ) पोट -कलम (१ ) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, दुय्यम अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्याकिंवा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांचा कालावधी 
समाप्त झाल्यानंतर , कोणत्याही 

महसूल 

किंवा भू -मापन अधिकाऱ्याकडून या पोट -कलमाअन्वयेकिंवा 
पोट-कलम (२ ) अन्वये अशी कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्यात येणार नाही . ”; 


सुधारणा. 


( ख ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये, 


( एक ) पहिल्या परंतुकाच्या अगोदर , पुढील परंतुके समाविष्ट करण्यात येतील : 
परंतु, कोणत्याही 

महसूल किंवा भू -मापन अधिकाऱ्यापुढे दाखल केलेली कोणतीही 
कार्यवाही ही , ज्या दिनांकास अशी कार्यवाही दाखल केली असेल त्या दिनांकापासून एका 
वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल 

परंतु आणखी असे की , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( सुधारणा) अधिनियम, २०१६ २०१६ चा 
याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यापुढे, या कलमाखालील महा. ११ . 
कोणतीही प्रलंबित कार्यवाही ही, अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीच्या 
आत निकालात काढण्यात येईल : 

परंतु तसेच, राज्य शासनास ,किंवा जो पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा , 
त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, 
अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत , कारणे लेखी 
नमूद करून , आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल : 

परंतु तसेच, जर पुनरीक्षण प्राधिकारी, पोट - कलम (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
कालावधीच्या आत अशी कोणतीही कार्यवाही, पुरेशा कारणाशिवाय , निकालात काढण्यात 
कसूर करील तर, तो , त्यास लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरेल : " ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ११, २०१६ / चैत्र २२, शके १ ९ ३८ 


३ 


( दोन ) पहिल्या परंतुकामध्ये, “ परंतु ” या मजकुराऐवजी “ परंतु तसेच ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 


( तीन ) दुसऱ्या परंतुकामध्ये, “ परंतु आणखी असे की ” या मजकुराऐवजी “ परंतु तसेच " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


. 


8 . 


( ग ) पोट -कलम (३ ) नंतर , पुढील पोट - कलम जादा दाखल करण्यात येईल : 

( ४ ) पोट - कलम (१ ) किंवा ( २ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यांअन्वये 
दिलेल्या आदेशावर पुनरीक्षण अनुज्ञेय असणार नाही ; परंतु, केवळ राज्य शासनाने, पोट -कलम 
(१ ) किंवा ( २) अन्वये दिलेल्या अशा कोणत्याही आदेशात फेरफार करणे , त्याचे विलोपन करणे 

किंवा तो फिरवणे हे, कायदेशीर असेल. ”. 
२०१६ चा 

(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१६, हा , याद्वारे निरसित करण्यात सन २०१६ चा 
महा . येत आहे . 

महाराष्ट्र अध्यादेश 

क्रमांक ३ याचे 
अध्या . ३ . 

(२) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये निरसन व 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश 

व्यावृत्ती . 
यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात 
आलेली कोणतीही कृती , कार्यवाही किंवा यथास्थिति, काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला 
आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


